“राज्य नागरी सेवेतील अतिरिक्त जिल्हा 
दंडाधिकारी दर्जाचा अधिकारी” या संवर्गातून 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, छत्रपती 
संभाजीनगर सदस्यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२०/प्र.क्र.९६/कार्यासन-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ०९.०२.२०२४ 


वाचा - 
शासन अधिसूचना, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, क्रमांकः वक्फ २०१५/प्र.क्र.१४२/का-४, 
दि.१ ऑगस्ट, २०१७. 


प्रस्तावना - 
वक्फ अधिनियम, १९९५ मधील कलम ८३ च्या पोट कलम (४) मधील तरतुदींनुसार उपरोल्लेखित दि.१ 


ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन अधिसूचनेअन्वये, यासंबंधी यापुर्वी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या सर्व शासन अधिसूचना 
अधिक्रमित करुन, त्रि-सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद ची स्थापना करण्यात आलेली 
आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण येथे “ राज्य नागरी सेवेतील अतिरिक्‍त जिल्हा दंडाधिकारी दर्जाचा 
अधिकारी” या संवर्गातील रिक्‍त पदावर सदस्य नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 
शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय - 

वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम ८३ मधील उप कलम (४) च्या पोट-कलम (ब) मधील तसेच , “महाराष्ट्र 
राज्य वक्फ नियम, २०२२” मधील नियम क्रमांक ४५ Helles नियम क्र. (बी)(२)) खालील परंतुकातील तरतुदींनुसार 
“ राज्य नागरी सेवेतील अतिरिक्‍त जिल्हा दंडाधिकारी दर्जाचा अधिकारी” या रिक्‍त पदावर श्री.अनिस शोख, 
सेवानिवृत्त उप सचिव यांची छत्रपती संभाजीनगर येथील त्रि-सदस्यीय महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाचे 
सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे . 
२. सदर नियुक्‍ती खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 

१) सदस्यत्वाच्या कालावधीत त्यांच्या सेवा अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली 

असतील. 

२) सदस्यांना महाराष्ट्र राज्य वक्फ नियम,२०२२ मधील नियम क्रमांक ४७(३) नुसार वेतन अदा करण्यात 
येईल. 

३) सदस्यांना महाराष्ट्र राज्य वक्फ नियम,२०२२ मधील नियम क्रमांक ४८(२) नुसार रजा अनुज्ञेय असतील. 

४) सदस्यांनी आपला रुजू अहवाल अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर 
यांच्याकडे सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०२०/प्र.क्र.९६/कार्यासन-४ 


५) प्रथम सदर नियुक्तीचा कालावधी सदस्य पदावर प्रत्यक्ष रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षाच्या 


कालावधीसाठी असेल. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०९१८४५३३३११४ असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cc WwW A -5 


१०, 
११, 
१२. 


१३. 
१४. 
१६५. 
१६. 
१७. 
१८: 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


Digitally signed by MOHINUDDIN B TASHILDAR 

M O H | N U D D | N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7eac303551¢8c1c40121e24c1d7fb18a03efe22c688ba924 
0e47d3c712ae3ea9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=7E694259001 AF4ADCAD48B69EB7E39AFC9472E61C 
B TAS H | [_ D A R 49FC40EB7D603AE236006903, cn=MOHINUDDIN B TASHILDAR 
Date: 2024.02.09 18:54:33 +05'30' 
(मो.बा.ताशिलदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा, विधान भवन, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई, 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

महा निबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

महालेखापाल (१/२), लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (१/२), लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, जबिंदा एव्हेन्यू, जिल्हा व सत्र न्यायालयासमोर, 
अदालत रोड, औरंगाबाद- ४३१ ००५. 

मा.मंत्री (अल्पसंख्यांक) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

उप सचिव (का.४), अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद, 
श्री.अनिस शेख, सेवानिवृत्त उप सचिव, कल्याण, जि.ठाणे 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 

सर्व अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


